महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब या संवर्गातून 
महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ (कृषि 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२००/१५अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २८ ऑगस्ट, २०२४. 


aay १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी- २०१८/प्र.क्र.३६६/१६ब,दि.७/५/२०२१ 
२) सामान्य प्रशासन विभागाची दि.१४/७/२०२१ रोजीची अधिसूचना 


महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातून महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ (कृषि उपसंचालक) या संवर्गात 
तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी या विभागामार्फत तयार करण्यात आलेल्या सन २०२३-२४ च्या पूरक 
निवडसूचीस सामान्य प्रशासन विभागाने सहमती दिली आहे. सदर सहमतीस अनुसरुन, खालील नमूद 
अधिकाऱ्यांना, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (वेतनश्रेणी एस-१६ : रु.४४९०० - १४२४००) संवर्गातून 
सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ (कृषि उपसंचालक) 
(वेतनश्रेणी एस-२० : रु.५६१०० - १७७५००) या संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या पदोन्नतीने खालीलप्रमाणे 
पदस्थापना देण्यास या शासन आदेझान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 
कृ.से. | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यात 
आलेला 
महसूल 
विभाग 


श्री.संजय आबासाहेब खुला कृषि विकास अधिकारी, 
शोवाळे नाशिक, जि.नाशिक. 

(Raa पदी) 
श्री.बसवराज लहु | खुला कृषि उपसंचालक (मृ.द.२), 
महाजन कृषि आयुक्तालय, पुणे. 


(Raa पदी) 
श्री.अशोक अंबादास | खुला छत्रपती | कृषि उपसंचालक, जिल्हा 
सोनावणे संभाजीनगर | अधीक्षक कृषि अधिकारी 
कार्यालय, बीड 
(रिक्‍त पदी) 
श्रीसिताराम छगन | खुला कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा 
चौधरी परिषद, धुळे, जि.धुळे. 
(Raa पदी) 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२००/१५ओ 


अ. | म.कृ.से. | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग 
क्र. | गट-ब 
ज्ये.क्र. 


२४६ । श्री.संतोषकुमार 
नारायण बरकडे 


Cc 
ae 


श्री.विठ्ठल 
सोनवणे 


२५४ शिवराम 


श्री.रतिळाळ सिताराम 
महाले 


२५७ 


श्री.नंदकुमार बब्रुवाहन 
पाचकुडवे 


२८५ 


२९४ | श्रीमती अर्चना 
शरदराव गुंजकर 


२९६ | श्री.भागवत 
Bris 


-0 


-0 —O 


साधु 


२९९ _श्री.हरिदास शिवाजी 
हावळे 
300 श्री.दत्तात्रय woe 

डमाळे 


—O 


३०१ | श्री.सत्यवान गुलाबराव 
नऱ्हे 


9८ 


३०२ | श्री.धनंजय तुकाराम 
कोंढाळकर 


वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यात 
आलेला 
महसूल 
विभाग 


पुणे उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
वाई, जि.सातारा. 

पुणे कृषि उपसंचालक (प्रशिक्षण 

U4), कृषि आयुक्तालय, 

नाशिक | oy उपसंचालक, जिल्हा 
अधीक्षक कृषि अधिकारी 
कार्यालय, नंदूरबार. 
(Raa पदी) 

पुणे उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
सोलापूर, जि.सोलापूर. 
(रिक्‍त पदी) 


छत्रपती । प्रकल्प उपसंचाळक, आत्मा, 
संभाजीनगर | नांदेड. 
(Raa पदी) 


कृषि उपसंचालक (फलो-२), 
कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

(रिक्‍त पदी) 

उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
गडहिंग्लज, जि.कोल्हापूर. 
(Raa पदी) 

उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
अहमदनगर, जि.अहमदनगर. 
(रिक्‍त पदी) 

कृषि उपसंचालक (Hos, 
पिक संरक्षण, फायटोसॅनिटरी), 
कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
(Raa पदी) 

कृषि उपसंचालक 


(खते 
गु.नि.३/४), कृषि आयुक्तालय, 
पुणे. (रिक्‍त पदी) 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२००/१५ओ 


अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग वाटप पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्यात 
आलेला 
महसूल 
विभाग 


अमरावती | कृषि उपसंचालक, जिल्हा 
अधीक्षक कृषि अधिकारी 
कार्यालय, अमरावती. 
(Raa पदी) 


छत्रपती । प्रकल्प उपसंचालक, आत्मा, 
संभाजीनगर | बीड. 
(रिक्‍त पदी) 


नारायण | खुला । कोकण-१ | उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
वाडा, जि.पालघर. 
(Raa पदी) 
भ.ज.-क 


श्री.वरुण जयसिंगराव 
देशमुख 


श्री.तुषार APA जाधव अमरावती । कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, अकोला. 
(रिक्‍त पदी) 
छत्रपती । उपविभागीय कृषि अधिकारी, 
संभाजीनगर | अंबाजोगाई, जि.बीड. 
(Raa पदी) 


श्री.दत्तात्रय बाजीराव नागपूर । कृषि उपसंचालक, जिल्हा 
येळे अधीक्षक कृषि अधिकारी 
कार्यालय, नागपूर. 
(रिक्‍त पदी) 


श्री.बंडा बापु कुंभार नागपूर | बीज परीक्षण अधिकारी, बीज 
परीक्षण प्रयोगशाळा, नागपूर. 
(Raa पदी) 


श्री.राहूळ दत्तात्रय 
गायकवाड 


२. उपरोक्त तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

(अ) सदर तात्पुरती पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये 
दि.०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयास अधीन राहून 
आणि सा.प्र.वि./१६ब कार्यासनाच्या दि.७/५/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात रिक्‍त असलेल्या पदांवर ज्येष्ठतेने देण्यात येत आहेत. 

(ब) सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्यामुळे या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या 
परिणामी निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा हक्‍क सांगता येणार नाही. 

(क) सदरचे पद हे महाराष्ट्र Soda आयोगाच्या कार्यकक्षेतीेल असल्याने सदर 
पदोन्नती/निवडसूची लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेने नियमित करण्यात येईल. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२००/१५ओ 


(ड) संबंधित अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ पदावरील तात्पुरती पदोन्नती नाकारल्यास 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२/९/२०१६, 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/का.१२, दि.१/८/२०१९ मधील 
तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे नाव सन २०२३-२४ च्या पूरक निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल 
आणि पुढील दोन वर्षी (सन २०२४-२५ व २०२५-२६) होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये त्यांचा नावाचा विचार न 
करता तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत (सन २०२६-२७ महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि उपसंचालक 
पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 

(इ) सदर अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ कृषि उपसंचालक पदावरील तात्पुरती 
पदोन्नती ही सदर अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय 
चौकशी सुरु झालेली नाही वा प्रस्तावित नाही या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

(ई) उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याचा पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ 
अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्शनास 
आणण्यात येते की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन अधिसूचना दि.२१/६/२०२१ मधील तरतुदीनुसार 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात पदोन्नतीच्या पदावर 
रूजू होणे आवश्‍यक आहे. 

३. वरील अधिकाऱ्यांची परस्पर सेवाज्येष्ठता सामान्य प्रशासन विभागाने सन २०२३-२४ च्या पूरक 
निवडसूचीला दिलेल्या मान्यतेनुसार राहील. 


४. Yad (HM), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे पहावे. 


ष्‌. सदर झासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८२८१७३२४१४००१ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


AMOL NILAKANTH 
SAKHARKAR 


(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


—O 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा)१/२ महाराष्ट्र मुंबई /नागपूर. 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व कृषि संचालक, व्दारा आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
सहसंचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


A 


S32 ff Ses रॉ SS 


(३ 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि-२४२३/प्र.क्र.२००/१५ओ 


९) सर्व कृषि सहसंचालक/सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी व्दारा कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 

qo) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (द्वारा-आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 

११) संबंधित अधिकारी, व्दारा आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१२) निवडनस्ती १५ अ. 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


